शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, चंद्रपूर या संस्थेकरीता सुरक्षा 
रक्षकांची पदे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा 
महामंडळ, मुंबई या संस्थेकडून भरणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सुरक्षा-०१२४/प्र.क्र.२६/प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
नविन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख :१ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांकः एसजीए-१५०६/प्र.क्र.९२/काम- 
५, दि.०८.११.२००६. 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 

३) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र.: बैठक २०१६/प्र.क्र.३६८/भाग- 
३/प्रशा-२, दि.३०.०३.२०१७. 

४ शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र.: पदनि-२४१६/ 
प्र.क्र.२०३/१६/वैसेवा-१, दि.०९.०१.२०१७. 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन व आयुष, यांचे पत्र क्र. जा.क्र. संवैशिवसं/ 
शावैमवरुचंद्रपूर/बाह्यस्रोत/सुरक्षारक्षक/८५६/२०२४, दि.२९.०१.२०२४. 

प्रस्तावना :- 


संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मधील 
डॉक्टर/अध्यापक वर्ग, परिचर्या संवर्ग, अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून 
अनेकदा हाणामारीच्या घटना घडल्या असून यासंदर्भात उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणात मा. 
न्यायालयाने पर्याप्त सुरक्षा रक्षक नेमण्याबाबत आदेश दिलेले आहेत. तसेच संस्थेतील यंत्रसामुग्री, 
फर्निचर व इतर वस्तुंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई यांच्याकडून चंद्रपूर 
येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी १७५ इतके सुरक्षा रक्षक बाह्यस्रोताकडून 
घेण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.५ च्या पत्रान्वये आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांनी सादर केला आहे. 
सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर या संस्थेतील डॉक्टर (प्राध्यापक/सह 
प्राध्यापक) व अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महाविद्यालयाकरिता ३५ व 
रुग्णालयाकरिता १४० असे एकूण १७५ सुरक्षारक्षक (विविध अधिकारी/कर्मचारी) महाराष्ट्र राज्य 
सुरक्षा महामंडळाकडून उपलब्ध करुन घेण्यास व त्याकरीता येणा-या अनुक्रमे रु.१,४१,७४,१६०/- 
(जी. एस. टी. सहित) व रु.५,६९,२३,२००/- असे एकूण वार्षिक रु.७,१०,९७,३६०/- (अक्षरी रु. सात 
कोटी दहा लाख Usa हजार तीनही साठ फक्त) (जी. एस. टी. सहित) इतक्या खर्चास तसेच, 
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई यांच्याकडून सुरक्षासेवा घेण्याकरीता महाविद्यालयाकरिता 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-०१२४/प्र.क्र.२६/प्रशा-२, दिनांक १ फेब्रुवारी, २०२४. 


रु.११,८१,१८०/- व रुग्णालयाकरिता रु.४७,४३,६००/- असे एक महिन्याची एकूण रु.५९,२४,७८०/- 
(जी. एस. टी. सह) इतकी आगाऊ रक्‍कम अदा करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
चंद्रपूर यां संस्थेत एकूण १७५ सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत उपलब्ध 
करुन घेण्यात यावेत. तथापि, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर यांनी 
सुरक्षा रक्षकांची संख्या उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम 
भाग पहिला, उप विभाग -४, अ.क्र. ११ अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर येथील ३५ सुरक्षा रक्षक व शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर येथील १४० सुरक्षा रक्षक यांच्यावर होणारा खर्च अनुक्रमे लेखाशिर्ष 
२२१० एफ ०९५ व २२१० जी २७१ त्या त्या संस्थांच्या (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत उपलब्ध 
निधीमधून भागविण्यात यावा. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०११११५३८५३१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by MAHADEO GIRDHARI 


Di 

JOGDAND 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 


AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c 
625¢3417378f97d493a8a277faa29f65459, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=C1DO8CFDEE92DA209D709F 


270607280०. 
(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
पा, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन व आयुष, मुंबई. 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, ३२ वा मजला, सेंटर १, 
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई-४००००५. 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 
६. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर. 
७. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


